उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य 
शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे यांच्या 
कार्यालयातील १० अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक:- अपदे-२०२४/प्र.क्र.६८/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक :- ११ सप्टेंबर, २०२४. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०२४/प्र.क्र.६८/आरोग्य-३, दिनांक 
१२.०३.२०२४. 
२) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, पुणे कार्यालय यांचे पत्र क्रमांकः संसआसे/आईसी पुणे-६/अस्थायी 
पदे/कक्ष -५२ ब/न.क्र.६५९/२४/२३७४५-४७, दिनांक: ३१.०७.२०२४ 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क, दि.०६.०९.२०२४ 
शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण 
व संपर्क विभाग, पुणे कार्यालयातील १० अस्थायी पदांना दिनांक 09.03.2028 ते दिनांक ३१.०८.२०२४ या 
कालावधीकरीता पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आली आहे. 


२. AMAT UTR निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद केलेल्या उपसंचालक, आरोग्य 
सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे कार्यालयातील Io अस्थायी पदांना दि. 09.08.2028 ते 
२८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील नमूद लेखाशिर्षाकरीता सन २०२४-२५ या वर्षाकरीता मंजूर 
असलेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. 
(१) मागणी क्रमांक - आर - १, 
मुख्यलेखाशिर्ष “२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
११२ (०१)(०२) - सार्वजनिक आरोग्य शिक्षण केंद्र (२२१० १०२६)” 


(२) मागणी क्रमांक - आर - 9, 
मुख्यळेखाशिर्ष “२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
११३ (09)(09) - सार्वजनिक आरोग्य विषयक प्रसिध्दी केंद्र (२२१० 9034)” 


झासन निर्णय क्रमांकः अपदे- २०२४/प्र.क्र.६८/आरोग्य-२ 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क,दि. 
०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क,दि. ०६.०९.२०२४ अन्वये 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत अस्थाई पदांना मुदतवाढीस मान्यता देण्यात आली असली तरी, 
दरम्यानच्या काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व 
प्रशासकीय विभागांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केळे आहे. तसेच संदर्भ 
क्र.०३ अन्वये वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, अस्थायी पदांना दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली असून त्यादरम्यान सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
घेण्याकरीता सुधारीत आकृतीबंधाचे प्रस्ताव शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २९ जून,२०१७ नुसार 
तपासून व त्यानुसार कार्यवाही करुन तातडीने वित्त विभागास सादर करण्याकरीता आयुक्तालय 
कार्यालयाकडून उचित कार्यवाही करावी व त्याबाबातचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा. 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१०१०५८४७९७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


° Digitally signed by Shivdas 
S h | vd a S Mahadeo Dhule 


DN: cn=Shivdas Mahadeo 


Dhule, o, ou, 
M a h a d € (0 email=shivdas.dhule@nic.in, 


c=US 
D h v | e Deis oar 1 12:29:30 
(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल १/ २ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, पुणे. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 


Cc WwW A OO 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः अपदे- २०२४/प्र.क्र.६८/आरोग्य-२ 


७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय-१३/ अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 
९. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- सेवा-१/ कु.क. / अर्थसंकल्प) 
१०.निवडनस्ती (आरोग्य -३) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः अपदे- २०२४/प्र.क्र.६८/आरोग्य-> 


परिशिष्ट- अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-अपदे-२०२४/प्र.क्र.६८/ आरोग्य-३, 
दिनांक - ११ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट-अ) 


अ.क्र. पदनाम वेतन स्तर | वेतन मॅट्रिक्स | अस्थायी पद 
संख्या 
ha सहायक Wasp | S-I& | ४४९००-१४२४०० Le 
(आरोग्य पत्रिका), वर्ग-२ 
२ | प्रशासकीय अधिकारी, | 85-१५ । ४१८००-१३२३०० शनि 
वर्ग-२ 
३ | अधिक्षक, वर्ग-३ 58-१४ । ३८६००-१२२८०० [| ae 
8 | वरिष्ठ लिपिक, वर्ग-३ S22 24400-69900 fa | 
५ | कनिष्ठ लिपिक, वर्ग-३ 8-६ १९९००-६३२०० 3 
६ | वाहनचालक, वर्ग-३ 5-६ १९९००-६३२०० शिक 
७ । शिपाई, वर्ग-४ 5-१ १५०००-४७६०० | a आ 
८ | मजदूर, वर्ग-४ 8-१ १५०००-४७६०० | a 
एकूण | १ | 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


